RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg. No. MCS/169/ 2016-18 


MAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २०, किंमत : रुपये २०.०० 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जानेवारी २०१८ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१७/ (प्र.क्र .६५६) / उद्योग १४. - ज्याअर्थी, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१४ ची शासकीय अधिसूचना, महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळ अधिनियम, १ ९ ६१. क्रमांक आयडीसी २०१४ /( प्र.क्र .२३३ )/ उद्योग १४ , दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१४ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळाच्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कर्मचारी अंशदानात्मक भविष्यनिर्वाह निधीच्या हिशेबाचे लेखा परिक्षण करण्याचे 
काम दिनांक १ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१७ या ५ वर्षाच्या कालावधीकरिता नियंत्रक व महालेखापरिक्षक कर्तव्ये , अधिकार व सेवाशर्ती 
अधिनियम, १९ ७१ (१९ ७१ चा ५६) चे कलम २० चे पोट -कलम (१) अन्वये भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचेकडे सोपवण्यात आले होते 
आणि ज्याअर्थी, 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी , मुंबई, दिनांक ३१ मार्च २०१७ नंतरसुद्धा महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळाचे आणि त्याच्या कर्मचारी अंशदानात्मक भविष्यनिर्वाह निधीच्या हिशेबाचे लेखा परीक्षण भारताचे नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक यांचेकडेच कायम ठेवू इच्छितात आणि भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्ये , अधिकार व सेवाशर्ती) अधिनियम, १ ९ ७१ 
यांच्या कलम १९ चे पोट - कलम ( ३ ) व कलम २० चे पोट - कलम ( १) यान्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळ कर्मचारी अंशदानात्मक भविष्यनिर्वाह निधीच्या हिशेबाचे लेखा परीक्षण सोबतच्या जोडपत्रामध्ये 

नमूद 

केलेल्या अटी व शर्तीवर 
चालू ठेवण्याचे मान्य केले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१ ९ ६२ चा ३ ) यांच्या कलम २७ च्या पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तसेच महालेखापाल ( वाणिज्यिक लेखा परीक्षण ) महाराष्ट्र , मुंबई यांच्याशी सल्लामसलत करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कर्मचारी अंशदानात्मक भविष्यनिर्वाह निधीच्या हिशेबाचे 
लेखा परीक्षण करण्याची जबाबदारी दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासून दिनांक ३१ मार्च २०२२ अखेर या पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता यासोबतच्या 
जोडपत्रात दिलेल्या अटी व शर्तीवर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्याकडे सोपवित आहे . 


( १ ) 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८ , शके १ ९ ३ ९ 


. 


जोडपत्र 


१ . भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे त्यांच्या वतीने आणि त्यांनी दिलेल्या निदेशांच्या व मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे लेखा परीक्षण 
करण्यासाठी एका प्राथमिक लेखा परीक्षकांचेनियुक्ती करण्याचे सुचवू शकतील अशा प्रकारे नियुक्त केलेल्या लेखा परीक्षकांच्या बाबतीत देय होणारे 
शुल्क महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अदा करावयाचे आहे. अशा प्रकारे लेखा परिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नसेल त्याबाबतीत 
भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी लेखा परीक्षणासाठी केलेला खर्च महामंडळाकडून त्यांना अदा करण्यात येईल. 

२ . अशा रितीने प्राथमिक लेखा परीक्षकांचे नेमणूक करण्यात आली असेल त्याबाबतीत प्राथमिक लेखा परीक्षकांने केलेल्या लेखा 
परीक्षणाव्यतिरिक्त भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना हिशोबाची नमुना तपासणी करण्याची तसेच प्राथमिक लेखा परिक्षकांच्या लेखा परीक्षा 
अहवालावर भाष्य करण्याचे तसेच त्याला पुष्टी देण्याचे अधिकार असतील . 

३ . भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना किंवा लेखा परीक्षणासाठी त्यांनी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही या व्यक्तीला नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक यांना शासनाच्या हिशोबाच्या लेखा परिक्षणासंबंधात असलेले सर्व अधिकार व विशेषाधिकार व प्राधिकार असतील . 


४ . 


लेखा परीक्षणाचा अहवाल भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा यांनी नियुक्त केलेली इतर व्यक्ती नियामक मंडळाला सादर 
करील. अशाप्रकारे प्राप्त झालेल्या अहवालाची प्रत त्यावरील स्वतःच्या अभिप्रायासह नियामक मंडळ शासनाला सादर करील. नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक सुद्धा लेखा परीक्षा अहवालाची एक प्रत परस्पर शासनाला सादर करतील. 

भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्यावर लोकहितास्तव सोपवलेली लेखा परीक्षणाची जबाबदारी ही दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते 
३१ मार्च २०२२ या ५ वर्षाच्या कालावधीतील हिशेबासाठी असेल. 

६. लेखा परीक्षणाची व्याप्ती , मर्यादा व पद्धती ही नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ठरवतील त्याप्रमाणे असतील. 


५ . 


७ . 


भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी त्याच्या स्वेच्छाधिकारात लेखा परीक्षणाचा अहवाल राज्य विधानमंडळाला सादर करण्याचे 
अधिकार असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिलकुमार रा . उगले, 


शासनाचे कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८, शके १९ ३ ९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 30th January 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 


No. IDC 2017 / (C.R . 656 )/ IND 14. — Whereas the audit of the accounts of the Maharashtra 
Industrial Development Corporation and its Employees Contributory Provident Fund, Mumbai 
was entrusted to the Comptroller and Auditor General of India under Government Notification , 
Industries , Energy and Labour Department , No. IDC . 2014 /(C.R . 233 )/IND - 14 , dated the 29th 
October 2014 for a period of five years from the 1st April 2012 to 31st March 2017 under sub 
section ( 1 ) of section 20 of the Comptroller and Auditor Generals (Duties , Powers and Conditions 
of Service ) Act, 1971 (56 of 1971) ; 

And whereas, the Chief Executive Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation , 
Mumbai desires to continue the audit of the accounts of the Maharashtra Industrial Development 
Corporation and its Employees Contributory Provident Fund beyond 31st March 2017 and the 
Comptroller and Auditor General of India has agreed to continue the audit of the accounts of 
Maharashtra Industrial Development Corporation and Maharashtra Industrial Development 
Corporation s Employees Contributory Provident Fund under sub -section (3 ) of section 19 and 
sub -section ( 1 ) of section 20 of the Comptroller and Auditor General s (Duties , Powers and 
Conditions of Service ) Act , 1971 on the terms and conditions mentioned in Annexure hereto . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 2 ) of section 27 of the 
Maharashtra Industrial Development Act , 1961 (Mah . III of 1962), the Government ofMaharashtra , 
in consultation with the Accountant General ( Commercial Audit ), Maharashtra , Mumbai hereby 
entrusts the audits of the accounts of the Maharashtra Industrial Development Corporation and 
its Employees Contributory Provident Fund for a further period of 5 years commencing on the 
1st April 2017 and ending on the 31st March 2022 to the Comptroller and Auditor General of 
India , on the terms and conditions mentioned in the Annexure hereto . 


ANNEXURE 


1 . The Comptroller and Auditor General of India may suggests the appointment of a primary 
auditor to conduct the audit on behalf and on the basis of direction / guidelines issued by him . 
Where such an auditor is appointed , the fees shall be payable by the Maharashtra Industrial 
Development Corporation to that auditor . Where such an auditor is not appointed , expenditure 
incurred by the Comptroller and Auditor General of India in connection with the audit will be 
payable to him by the Corporation . 

2. In addition to audit to be conducted by the Primary Auditor where so appointed , the 
Comptroller and Auditor General of India will have the right to conduct test check of the accounts 
and to comment on and supplement the report of the Primary Auditor. 

3. The Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in 
connection with the audit, shall have the same rights privileges and authority as the Comptroller 
and Auditor General has in connection with the audit of Government accounts . 

4. The results of audit will be communicated by the Comptroller and Auditor General of 
India or any person appointed by him to Governing Body who shall submit a copy of the report 
alongwith its observations to the Government. The Comptroller and Auditor General will also 
forward a copy of the report direct to Government. 


भाग चार ब -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८ , शके १ ९ ३ ९ 


5. The audit entrusted to the Comptroller and Auditor General in public interest will be 
for a period of 5 years accounts from the year 1st April 2017 to 31st March 2022 . 

6. The scope , extent and manner of conducting audit shall be as decided by the Comptroller 
and Auditor General. 


7. The Comptroller and Auditor General will have the right to report to State Legislature, 
the result of audit , at his discretion . 


By Order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ANILKUMAR R. UGALE , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८ , शके १९ ३ ९ 


५ 


. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयडीसी. २०१८ /( प्र.क्र . ०८ ) /उ.-१४.-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन) चे कलम १ पोट 
कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबत जोडण्यात आलेले अनुसूचित उल्लेखलेल्या मौजे जयपूर 
तालुका औरंगाबाद, जिल्हा औरंगाबाद येथील क्षेत्रात अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या तारखेस अंमलात येईल ती तारीख १ फेब्रुवारी २०१८ म्हणून 
नियुक्त करीत आहे व उक्त क्षेत्र हे उक्त अधिनियमाच्या कलम २ खंड (ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत आहे. 

उक्त क्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०९ ३ आणि उप विभागीय 
अधिकारी, औरंगाबाद , जिल्हा औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात ठेवलेल्या नकाशात लाल रंगाने जास्त स्पष्टपणे दाखविले आहे आणि सोबतच्या 
अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे चतुःसिमा आहेत . 

अनुसूची 
गावाचे नाव मौजे जयपूर , तालुका औरंगाबाद , जिल्हा औरंगाबाद 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( हे.आर) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२४६ 


६.७८ 


२ 


२४७ 


१ ९ .४५ 


३ 


४.२२ 


२४८/१ पै. 
२४८/२ पै. 


७.०१ 


५ 


२४ ९ पै . 


५.६७ 


६ 


२५० 


३.६५ 


७ 


२५१ 


५.०२ 
९ .०५ 


८ 


२५२ 


९ 


८.७६ 


२५३ पैकी 
२५४ पैकी 


१० 


१.५८ 


११ 


२५५ 


३.४ ९ 


१२ 


२५६ 


५.७५ 


१३ 


२५७ 


२०.८१ 


१४ 


०.८७ 


२५८ पै. 
२६० पै. 


१५ 


१.६५ 


१६ 


२६१ पै. 


४.२४ 


१७ 


२.७१ 


२६२ 
२६३ पै . 


१८ 


२.१ ९ 


१ ९ 


२.७८ 


२६४ पै . 
२६५ पै. 


२० 


६.१४ 


२१ 


२६६ 


७.६४ 


२२ 


२६७ 


३.६० 
२.९ ५ 


२३ 


२६८ 


२४ 


२६ ९ 


१०.२ ९ 


भाग चार ब -२ अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८, शके १९ ३९ 


अनुसूची - समाप्त 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२७० पैकी 


२५ 
२६ 


८.३७ 
१३.०० 


२७२ 


२७ 


७.८१ 


२८ 


१.०० 


२७३ पै. 
२७४ पै . 
२७५ पै. 
२७६ पै. 


२ ९ 


८.५४ 


३० 
३१ 
३२ 
३३ 


२७७ 
२७८ 
२८० 


७.२ ९ 
०.०३ 
९.३४ 
१४.१२ 


एकूण 


२१५.८० 


चतुः: सीमा 

उत्तरेस.- प्रस्तावित नागपूर -मुंबई समृद्धी महामार्ग मौजे- जयपूर येथील गट नंबर २७३ पै. , २७४ पै., २७५ पै., १, १२ पै. ; 
दक्षिणेस.- मौजे कुंभेफळची शीव , लाडगावची शीव ; 
पूर्वेस.- मौजे- जयपूर येथील गट नंबर २७९, २८६, १८१ ; 
पश्चिमेस.- मौजे- वरझडीची शीव मौजे - जयपूर गट नंबर २७१ , २५३ पै., २५४ पै., २७० पै . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अनिलकुमार रा. उगले, 


कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८, शके १९ ३ ९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 30th January 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 

No. IDC 2018 /( C.R.08 )/ Ind 14. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 
1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah . III of 1962), the Government of 
Maharashtra hereby appoints 1st February 2018 to be the date from which the provisions Chapter 
VI of the said Act shall take effect in certain areas of Village Jaypur in Taluka Aurangabad of 
District Aurangabad mentioned in the Schedule appended hereto and declares the said area to 
be an industrial area under clause ( g ) of section 2 of the said Act , for the purposes of the said Act. 

The said area is more clearly defined in red in the map deposited in the offices of the Chief 
Executive Officer , Maharashtra Industrial Development Corporation , Andheri (East ), Mumbai 
400 093 and Sub Divisional Officer , Aurangabad , District Aurangabad and is bounded by the area 
as indicated in the said schedule . 


Schedule 
Name of Village Jaypur, Taluka Aurangabad , District Aurangabad 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area in (H.R.) 

( 3 ) 


1 


246 


6.78 


2 


247 


19.45 


3 


4.22 


4 


248 /1Pt. 
248/2 Pt. 
249 Pt . 


7.01 


5 


5.67 


6 


250 


3.65 


7 


251 


5.02 


8 


252 


9.05 


9 


253 Pt. 


8.76 


10 


254 Pt. 


1.58 


11 


255 


3.49 


12 


256 


5.75 


13 


257 


20.81 


14 


258 Pt. 


0.87 


15 


260 Pt . 


1.65 


16 


261 Pt. 


4.24 


17 


262 


2.71 


18 


263 Pt. 


2.19 


19 


264 Pt. 


2.78 


20 


265 Pt. 


6.14 


21 


266 


7.64 
3.60 


22 


267 


23 


268 


2.95 


24 


269 


10.29 


25 


270 Pt . 


8.37 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८, शके १९ ३९ 


Schedule — Concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


26 


272 


13.00 
7.81 


27 


273 Pt. 
274 Pt. 


28 


1.00 


29 


275 Pt. 


8.54 


30 


276 Pt. 


7.29 


31 


277 


0.03 


32 


278 


9.34 


33 


280 


14.12 


Total Area 


215.80 


Boundaries : 

On the North By . 


On the South By 


Proposal of Nagpur -Mumbai Samruddhi Mahamarg Mouje Jaypur Gut 

No. 273 Pt., 274 Pt., 275 Pt ., 1 , 12 Pt. 
Mouje Kumbhephalchi Shiv and Ladgaonchi Shiv . 
Mouje Jaypur Gut No. 279 , 286 , 181. 
Mouje Varzadichi Shiv Mouje Jaypur Gat No.271, 253 Pt., 254 Pt., 270 Pt . 


On the East By 
On the West By 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANILKUMAR R. UGALE , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८ , शके १९ ३ ९ 


. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जानेवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ . 

क्रमांक आयडीसी. २०१८ /(प्र.क्र . ८ )/उद्योग-१४.-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन) चे कलम २ , 
खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूचीत उल्लेखलेले क्षेत्र 
औद्योगिक क्षेत्र ” म्हणून जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 
मौजे 

जयपूर , तालुका औरंगाबाद , जिल्हा औरंगाबाद 
अ . क्र . गट नं . 

क्षेत्र 

( हे.आर ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
२४८/१ पै . 

१.१३ 
२४८/२ पै . 

२.८२ 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


०.८० 


२४ ९ पै . 
२५८ पै. 


०.३० 


५ 


०.५२ 


६ 


०.८० 


२५ ९ 
२६० पै . 
२६१ पै . 
२६३ पै . 


७ 


०.९ ५ 


८ 


०.१६ 


०.५७ 


१० 


०.०४ 


११ 


२६४ पै. 
२६५ पै . 
२७४ पै . 
२७५ पै . 
२७६ पै. 


०.०४ 


१२ 


२.९ ७ 


१३ 


०.२३ 


एकूण 


११.३३ 


उत्तरेस. 


चतुःसीमा : 

मौजे 

जयपूर येथील गट नंबर २६१ पैकी, २८० पैकी ; 
दक्षिणेस.- मौजे जयपूर येथील गट नंबर २५७ पैकी , २५१ , २५० पैकी ; 
पूर्वेस.- मौजे जयपूर येथील गट नंबर २४७ पैकी, २४८ पैकी , २५० पैकी ; 
पश्चिमेस.- मौजे 

- मौजे जयपूर येथील गट नंबर २६१ पैकी, २६० पैकी, २५८ पैकी, २५७ पैकी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिलकुमार रा . उगले , 


कार्यासन अधिकारी. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८, शके १९ ३९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 30th January 2018 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 

No. IDC 2018 /(C.R.08 )/Ind 14. - In exercise of the powers conferred by clause ( g ) of section 2 
of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Maharashtra III of 1962), the Government 
of Maharashtra hereby declares the certain area of village Jaypur, Taluka Aurangabad , District 
Aurangabad ,mentioned in the Schedule appended hereto , to be an industrial area, for the purposes 
of the said Act. 

Schedule 
Name of Village Jaypur , Tal. Aurangabad , Dist. Aurangabad 
Sr. No. Gat No. 

Area in H.R. 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


1.13 


248/1 Pt . 
248/2 Pt. 


2 


2.82 


3 


0.80 


249 Pt. 
258 Pt. 


4 . 


0.30 


5 


259 


0.52 


6 


260 Pt. 


0.80 


7 


261 Pt. 


0.95 


8 


263 Pt . 


0.16 


9 


0.57 


264 Pt. 
265 Pt. 


10 


0.04 


11 


0.04 


274 Pt. 
275 Pt. 


12 


2.97 


13 


276 Pt. 


0.23 


Total Area 


11.33 


Boundaries of Govt. Lands : 

On the North By : Mouje Jaypur Gat No. 261 Pt., 280 Pt . 
On the South By : Mouje Jaypur Gat No. 257 Pt., 251 Pt., 250 Pt . 
On the East By Mouje Jaypur Gat No. 247 Pt., 248 Pt ., 250 Pt. 
On the West By Mouje Jaypur Gat No. 261 Pt., 260 Pt., 258 Pt., 257 Pt. 


: 


.. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


ANILKUMAR R. UGALE , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८ , शके १९ ३ ९ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२७२ 


शनिवार नोव्हेंबर २८ , २०१५ / अग्रहायण ७, शके १९ ३७ 


- 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१५ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र उद्वाहन अधिनियम . 


१ . 


क्रमांक उअनि. २०१५ / प्र.क्र . ६ /ऊर्जा- ५. - महाराष्ट्र उद्वाहन अधिनियम (१९ ३९ चा १०) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना त्याच्या कलम 
१२ ची पोट-कलमे (१) व ( २) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे मुंबई उद्वाहन नियम, १९ ५८ यांमध्ये 
सुधारणा करीत असून उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे ते पूर्वप्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत : 

या नियमांना , मुंबई उद्वाहन ( चौदावी सुधारणा ) नियम , २०१५, असे म्हणावे. 
२. मुंबई उद्वाहन नियम , १९ ५८ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या प्रास्ताविकामध्ये 
मुंबई उद्वाहन अधिनियम , १९ ३९ (१९ ३९ चा मुंबई १० ) ” या मजुकुराऐवजी, “ महाराष्ट्र उद्वाहन अधिनियम , १९ ३ ९ (१ ९ ३९ चा महा. १० ) " 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांच्या नियम १ मध्ये तसेच संपूर्ण नियमांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी “ मुंबई उद्वाहन नियम, १९ ५८ ” हा मजकूर आला 
आहे त्या ठिकाणी त्याऐवजी महाराष्ट्र उद्वाहन नियम ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


३ . 


( १ ) 


भाग चार ब -३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८ , शके १९ ३ ९ 


४ . 


५ . 


६ . 


७ . 


मुख्य नियमांच्या नियम २ च्या खंड ( १) मध्ये तसेच संपूर्ण नियमांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी “ मुंबई उद्वाहन अधिनियम , १९ ३ ९ ” 
हा मजकूर आला आहे त्या ठिकाणी त्याऐवजी “ महाराष्ट्र उद्वाहन अधिनियम ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांच्या नियम ३ मधील उप-नियम (२ ) मध्ये “ मुख्य अभियंता (विद्युत ) " या मजकुराऐवजी " मुख्य विद्युत 
निरीक्षक ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांच्या नियम ४ मधील उप- नियम ( २) मध्ये “ मुख्य अभियंता (विद्युत) ” या मजकुराऐवजी “ मुख्य विद्युत 
निरीक्षक ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांच्या नियम ६ मध्ये, खंड (पाच) मधील स्पष्टीकरणामध्ये, “ मुख्य अभियंता (विद्युत ) " या मजकुराऐवजी “ मुख्य 
विद्युत निरीक्षक ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना ए मधील, “ उद्वाहन निरीक्षक , मुंबई, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई ” या मजकुराऐवजी 
उद्वाहन निरीक्षक, महाराष्ट्र उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
मुख्य नियमांना जोडलेल्या 

नमुना 
( क ) " उद्वाहन निरीक्षक, मुंबई ” या मजकुराऐवजी “ उद्वाहन निरीक्षक, महाराष्ट्र हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

( ख ) मुख्य अभियंता (विद्युत ) ” या मजकुराऐवजी “ मुख्य विद्युत निरीक्षक ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
१० . मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना बी -१ मधील, “ उद्वाहन निरीक्षक, मुंबई ” या मजकुराऐवजी “ उद्वाहन निरीक्षक, महाराष्ट्र ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


८ . 


“ 


~ 


९ . 


बी मध्ये , 


- 


. 


११ . 


मुख्य नियमांना जोडलेल्या 

नमुना 

सी मध्ये , 


- 


नमुना एफ मध्ये, 


( क ) “ मुंबई सरकार ” या मजकुराऐवजी " महाराष्ट्र शासन ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
( ख ) “ मुख्य अभियंता (विद्युत ), मुंबई ” या मजकुराऐवजी “ मुख्य विद्युत निरीक्षक , महाराष्ट्र ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
१२. मुख्य 

नियमांना जोडलेल्या 
( क ) मुंबई राज्य ” या मजकुराऐवजी “ महाराष्ट्र राज्य ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

उद्वाहन निरीक्षक , मुंबई या मजकुराऐवजी “ उद्वाहन निरीक्षक , महाराष्ट्र ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
( ग) “ पोलीस आयुक्त , 

बॉम्बे या मजकुराऐवजी “ पोलीस आयुक्त, मुंबई ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


“ 


“ 


" 


ख ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


भि . य . मंता, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८, शके १९ ३ ९ 


१३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 24th November 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LIFTS ACT. 


No. BLA . 2015 /CR -6 /NRG -5. — In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and 
(2 ) of section 12 of the Maharashtra Lifts Act (X of 1939 ), in its application to the State of 
Maharashtra , the Government of Maharashtra hereby amends the Bombay Lifts Rules, 1958 , 
the same having been previously published as required by sub -section ( 1 ) of section 12 of the 
said Act, as follows, namely : 

1. These rules may be called the Bombay Lifts (Fourteenth Amendment) 
Rules , 2015 . 

2. In the preamble of the Bombay Lifts Rules , 1958 (hereinafter referred so as the 
principal Rules” ) for the words , figures , brackets and letter " the Bombay Lifts Act , 1939 
( Bom . X of 1939 ) ” the words, brackets, letter and figures “ the Maharashtra Lifts Act 
(X of 1939) ” shall be substituted . 


CG 


3. In rule 1 and throughout the principal Rules , for the words and figures “ Bombay 
Lifts Rules, 1958 ” wherever they occur, the words “ Maharashtra Lifts Rules ” shall be 
substituted . 


4. In clause ( 1) of rule 2 and throughout the principal Rules, for the words and 
figures “ the Bombay lifts Act , 1939 ” wherever they occur, the words “ Maharashtra Lifts 
Act ” shall be substituted . 


5. In rule 3 of the principal Rules ” , in sub - rule ( 2 ), for the words and brackets 
“ Chief Engineer (Electrical) ” the words “ Chief Electrical Inspector ” shall be substituted . 

6. In rule 4 of the principal Rules, in sub -rule (2 ), for the words and brackets “ Chief 
Engineer ( Electrical) ” the words “ Chief Electrical Inspector ” shall be substituted . 

7. In rule 6 of the principal Rules , in clause (u ), in the Explanation , for the words 
and brackets “ Chief Engineer ( Electrical) ” the words “ Chief Electrical Inspector ” shall 
be substituted . 

8. In FORM A appended to the principal Rules, for the words and brackets " the 
Inspector of Lifts, Bombay , Public Works Department, Bombay ” the words “ the Inspector 
of Lifts, Maharashtra , Industries , Energy and Labour Department, Mumbai ” shall be 
substituted . 


9. In FORM B appended to the principal Rules , 

( a ) for the words “ The Inspector of Lifts , Bombay ” the words “ The Inspector of 
Lifts , Maharashtra " shall be substituted ; 


the words “ Chief 


(6 ) for the words and brackets “ Chief Engineer (Electrical) ” 
Electrical Inspector ” shall be substituted. 


10. In FORM B - 1 appended to the principal Rules, for the words “ The Inspector of 
Lifts , Bombay ” the words “ The Inspector of Lifts, Maharashtra shall be substituted ; 


भाग चार ब -४ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८, शके १९ ३९ 


11. In FORM C appended to the principal Rules, 


( a ) for the words “ GOVERNMENT OF BOMBAY ” the words “ GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA ” shall be substituted ; 


(6 ) for the words and brackets “ Chief Engineer ( Electrical) Bombay ” the words 
Chief Electrical Inspector ” shall be substituted . 
12 . In FORM F appended to the principal Rules , - 

(a ) for the words “ State of Bombay ” the words “ State of Maharashtra ” shall be 
substituted ; 


(6 ) for the words “ The Inspector of Lifts , Bombay ” the words “ The Inspector of 
Lifts , Maharashtra " shall be substituted . 


(c ) for the words and brackets “ The Commissioner of Police, Bombay ” the words 
“ The Commissioner of Police , Mumbai ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


B. Y. MANTA , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८ , शके १९ ३ ९ 


१५ 


२७३ 


मंगळवार डिसेंबर १, २०१५ / अग्रहायण १० , शके १ ९ ३७ 


HIGHER AND TECHNICAL DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th November 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSIONS AND 
FEES ) ACT, 2015 . 

No. Misc.2015 /CR 457 / TE - 4.— In exercise of the powers conferred by sub -section (5 ) of 
section 8 read with section 12 of the Maharashtra Unaided Private Professional Educational 
Institutions (Regulation of Admissions and Fees ) Act, 2015 (Mah . XXVIII of 2015 ), the Government 
of Maharashtra hereby notify the salary and allowances to be paid to the Chairperson of the 
Admissions Regulating Authority and Fees Regulating Authority and allowances to be paid to 
the Members of the said Authorities, namely : 

1. The salary of the Chairperson of the Admission Regulating Authority and Fees 
Regulating Authority shall be , 

( a ) in case of retired Judge of High Court equal to the salary of the Judge of the 
High Court ; 

(b ) in case of retired officer of the Government of the rank of the Chief Secretary 
equal to the salary of the Chief Secretary : 

Provided that , if the Chairperson at the time of his appointment is in receipt of or has 
received or has become entitled to retirement benefits by way of pension or gratuity 
employers contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement 
benefits , the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent to 
service gratuity or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any 
other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent to retirement 
gratuity , drawn or to be drawn by him . 


भाग चार ब -४ अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८, शके १९ ३९ 


2. Chairperson of the Admissions Regulating Authority and Fees Regulating Authority 
shall be entitled to vehicle and following allowances , namely - 

(a ) Daily allowance and Travelling allowance while on tour as admissible to All 
India Services officers ; 

(6 ) Compensatory allowance as admissible to All India Services officers. 

3. Members of the Admissions Regulating Authority and Fees Regulating Authority 
shall be entitled Dearness allowance and Travelling allowance as admissible to All India 
Services officers to following allowances , namely : 

(a ) Meeting attendance allowance at the rate of Rs. 5000 per meeting . 

4 . The Chairperson of the Admissions Regulating Authority and Fees Regulating 
Authority shall be entitled to the salary and allowances from the day of on which he 
assumes the office . 

5. The Members of the Admissions Regulating Authority and Fees Regulating 
Authority shall be entitled to the allowances from the day of publication of the Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . KIRAN PATIL , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८ , शके १९ ३ ९ 


१७ 


२७४ 


बुधवार डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ११, शके १९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २ डिसेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ५८ . 

क्रमांक व्हीपीएम.२०१५ / प्र.क्र . ३० ९ /पंरा-४.-महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९ ५८ ( सन १९ ५ ९ चा ३), याच्या कलम १७६ , 
पोट -कलम (१ ) व पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( सोळा ), खंड ( सव्वीस ), खंड ( एकेचाळीस ) व खंड ( सत्तेचाळीस ) अन्वये महाराष्ट्र शासनास प्रदान 
करण्यात आलेल्या व त्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायत लेखा संहिता, २०११ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियमांचा मसुदा करीत आहे. आणि उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १७६ चे पोट - कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, त्याद्वारे बाधित होणाऱ्या सर्व संभाव्य व्यक्तिच्या माहितीकरिता प्रसिद्ध करीत आहे. 
आणि याद्वारे नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा दिनांक १६ डिसेंबर २०१५ रोजीकिंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल. 

२. उपरोक्त दिनांकापुर्वी उक्त मसुद्याच्या संदर्भात कोणत्याही व्यक्तीकडून सचिव , महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ यांना प्राप्त झालेले सर्व आक्षेप किंवा सूचना यावर शासन विचार करील . 


नियमांचा मसुदा 


१ . 


२ . 


“ 


या नियमांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता ( सुधारणा), २०१५ असे संबोधण्यात येईल. 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता, २०११ ( येथून पुढे “ मुख्य नियम असा उल्लेख करावा ) मधील नियम ३२ च्या 
पोट-नियम (१), ( २) आणि (३) मधील मजकूर वगळून पुढील मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल 

( १) पोट-नियम (१).-पंचायत , या नियमाखालील करपात्र अशा तिच्या अधिकार क्षेत्रात वसलेल्या सर्व जमिनी व इमारती यावरील 
कर जमिनी व इमारती यांची यादी तयार करील आणि तिला मान्यता देईल . त्यानंतर नमुना ८ मधील कराबाबत असलेल्या स्तंभ क्र . १ ते १६ 
मध्ये योग्य नोंदी घेऊन ती पूर्ण करील. कराच्या रकमेची गणना करण्यात येईल आणि वसुलीची रक्कम निश्चित करण्यात येईल आणि 
पंचायतीच्या सचिवाकडून निर्धारण सूचीच्या स्तंभ क्र . १७ ते २१ मध्ये त्याची नोंद घेण्यात येईल . 

( २) पोट-नियम ( २).- कराची रक्कम निश्चित होऊन तिची नमुना ८ मधील नोंद झाल्यावर पंचायत तसे अधिसूचित करील. 

( ३ ) पोट -नियम ( ३).- अशा कर आकारणी विरुद्ध , जेव्हा एखाद्या व्यक्तीकडून कोणतेही अपील किंवा आक्षेप येईल तेव्हा, पंचायत , 
त्यावर निर्णय घेईल आणि त्या निर्णयानुसार कोणतेही बदल करावयाचे असल्यास, ते नोंदवहीच्या नमुना ८ मधील स्तंभ २२ ते २६ मध्ये 
समाविष्ट करण्यात येतील आणि तद्नुसार , कराची रक्कम अंतिमतः निश्चित करण्यात येईल . 


" 


. 


१८ 


. 


३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८ , शके १९ ३ ९ 
मुख्य नियमासोबत जोडलेल्या नमुना ८ ऐवजी सोबत पुढील नमुना समाविष्ट करण्यात येईल . 

नमुना ८ 


“ 


नियम ३२ ( १ ) 


सन २० 


-२० 


या वर्षासाठी कर आकारणी नोंदवही 
ग्रामपंचायत 


रेडीरेकनर दर प्रति 
चौ.मी. ( रुपये ) 


अ.क्र . रस्त्याचे 


जमीन 


इमारत | बांधकाम घसारा 


भांडवली 


सीटी माल माल 
सर्व्हे नं . मत्ता क्र . काचे 


नाव 


भोगवटा माल मिळकत | क्षेत्रफळ 
दाराचे मत्तेचे वर्णन बांध 
नाव 

कामाचे | चौ.मी. 


चौ.फू./ 


दर 


इमारतीच्या 
वापरानुसार 
भारांक 


मूल्य 
( रुपये ) 


नाव 


वर्ष 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


( १० ) 


( ११ ) 


( १२) 


( १३ ) 


(१४ ) 


( १५ ) 


कराचा 


कराची रक्कम ( रूपये ) 


नंतर वाढ किंवा घट झालेल्या बाबतीत 

आदेशाच्या संदर्भात शेरा 


दर ( पैसे ) 


अपीलाचे निकाल आणि त्यानंतर केलेले फेरफार 

( रुपये) 
घरपट्टी | दिवाबत्ती | आरोग्य | पाणीपट्टी | एकूण 
( २२) ( २३ ) ( २४ ) ( २५ ) ( २६) 


घरपट्टी | दिवाबत्ती | आरोग्य पाणीपट्टी | एकूण 
(१६ ) । (१७) (१८ ) ( १ ९ ) ( २० ) ( २१ ) 


( २७ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८, शके १९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001 

Dated the 2nd December 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT, 1958 


No.VPM .2015 /CR - 309/PR.4 (22 ).— The following draft of rules further to amend 
the Maharashtra Village Panchayat Account Code, 2011 , which the Government of 
Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) and clause (xui), clause (xxvi) , clause (xlvi) , clause (xlivi) of sub - section ( 2 ) of 
section 176 of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959) , and of all 
other powers enabling it in this behalf, is hereby published as required by sub 
section (4 ) of section 176 of the said Act , for the information of all persons likely to 
be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into 
consideration by the Government of Maharashtra on or after the 16th day of 
December , 2015 . 


2. Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary 
(Rural Development), Rural Development and Water Conservation Department, 
Bandhkam Bhavan , 25 ,Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001, from any person 
with respect to the said draft before the aforesaid date will be considered by the 
Government . 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Village Panchayat Account Code, 
( Amendment), 2015 . 


2.In rule 32 , of the Maharashtra Village Panchayat Account Code, 2011 
(hereinafter referred to as “ the principal Rules ” ) for sub - rules ( 1) , ( 2 ) and ( 3 ) , the 
following shall be substituted , namely : 

“ ( 1) A Panchayat shall prepare a list of all lands and buildings taxable under 
the rules which are situated within its jurisdiction and shall accord sanction to it, 
after which proper entries in coloum Nos . 1 to 16 of the Tax Levy Register of Form 
8 , shall be completed , the tax amount shall be calculated and recovery amount 
shall be fixed and it shall be entered in coloum Nos. 17 to 21 of the Assessment 
List by the Secretary of Panchayat . 


(2 ) After completion of fixation of tax amount in Form 8 , the Panchayat shall 
notify it . 


( 3 ) Against such levy of tax, whenever any appeal or objection is received 
from an individual, the panchayat shall take dicision on it and any changes if 
required to be made as per decision it shall be incorporated in coloum 22 to 26 in 
such Register of Form 8 , and accordingly tax amount shall be finally fixed .” . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


फेब्रुवारी १-७, २०१८ / माघ १२-१८, शके १९ ३ ९ 


3. For existing Form 8 annexed with Principle Rule, the following Form shall be substituted , 
namely : 


" FORM - 8 

[See rule 32 ( 1 )] 

Tax Lavy Register for the year 20 
The Village Panchayat of.... 


-20 


Sr. 
No. 


Name 

of 
Street 


City 

Pro 
survey perty 
No. No. 


Name 
of 


Ready Reckoner Rate per 
square meter (Rupees ) 


Descrip 

tion 
Rate 


owner 


Name Descrip- Year of Area of 

of tion of Construc- square 
Occupier Prop tion of feet 
erty Property / square 

meter 
(6 ) ( 7 ) (8 ) (9 ) 


Weights Capital 
as per 

at Value 
usage (Rupees ) 

of 
Building 

( 14 ) ( 15 ) 


Land 


Building Construction 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 10 ) 


(11) 


( 12) 


(13 ) 


Amount of Taxes assessed (Rupees ) 


Rate of 

Tax 
(Paise ) 


Result of appeals and subsequent 

alterations (Rupees ) 


Remarks including references to orders 
in case subsequent increases and decreases . 


Total 


Pro- Lighting 
perty Tax 


Health Water 

Tax Tax 


Total Property Lighting Health 
Tax 

Tax Tax 


Water 
Tax 


Note:-Remarks and corrections should 

be attested by the Sarpanch ) 


Tax 


( 16 ) 


(17) 


( 18 ) 


( 19 ) 


(20 ) 


(21) 


(22 ) 


(23) 


(24 ) 


(25 ) 


( 26 ) 


( 27 ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


